७) 


८) 


8) 


Go 


११ 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल झासनमान्य 
खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना 
अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था,नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व 
अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी 
अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान वितरण (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- ३१ मार्च, २०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/का-६, दि.१६.१.२०२३ 
जिल्हा नियोजन समिती, ठाणे, यांचे पत्र क्र. जिनिस / अविवि / का-४ / 2022-23 /२६६७, 
दि. १४.१२.२०२२. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
जिनिस/कक्ष-१२/अल्प-शाळा/२०२२-२३/६६,दि. १२.१.२०२२-२३. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार, यांचे पत्र क्र. जिनिसनं/सांस/ 
अल्पसंख्यांक /निधी/२०२२-२३/११, दि. 3.9.2023. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला, यांचे पत्र क्र. जिनिस/संस-४/ 
अल्पसंख्यांक /२०२२-२३/११४३/२२, दि. १४.११.२०२२. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिसय 
/अविवि/का-१०/४९/२०२२, दि. १४.११.२०२२. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, यांचे पत्र क्र. कावि/अ.का./अल्पसंख्यांक कक्ष /४८६/ 
२०२२, दि. ६.१२.२०२२. 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२३/ 
जिनिसऔ/अल्पसंख्यांक प्रस्ताव /कावि-४४, दि. ६.१.२०२३. 


) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर,यांचे पत्र क्र. अजिंद/गृह/कक्ष १४(४) /कावि- 


९२/२०२२,दि.२९.११.२०२२ 


) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांचे पत्र क्र. जिनिस/सांस- 


२/अल्पसं/२०२३/२६, दि. १२.०१.२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


प्रस्तावना :- 

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग झाळांमध्ये पायाभूत सोयी 
सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७ ऑक्टोंबर, २०१५ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 
सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील पात्र 
शाळांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या प्रस्तावित अनुदान 
(रु. लाखात) 
१, कोकण विभाग ठाणे ०१ ०२,००,०००/- 
२. नाशिक विभाग नाशिक ०२ ०४,००,०००/- 
३. नंदुरबार ०३ ०६,००,०००/- 
४. अमरावती विभाग अकोला १४ २८,००,०००/- 
4. यवतमाळ २४ ४८,००,०००/-- 
६. बुलडाणा 93 २६,००,०००/- 
9. औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद १८ 3६,००,०००/- 
८. नागपूर विभाग नागपुर १३ २६,००,०००/- 
र. गोदिया ०२ ०४,००,०००/- 
एकूण ९० १,८०,००,०००/- 
शासन निर्णय :- 


संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्‍त शासन निर्णय 
दि.७.१०.२०१५ मधील तदतुदीनुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून, छाननीअंती पात्र शाळांची 
यादी, शिफारशी व आवश्‍यक निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविला आहे. संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची शासनस्तरावर छाननी करुन त्यामध्ये पात्र 
ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) 
अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 

उपरोक्त तक्‍्यात दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या “परिशिष्ट a येथील 
यादीनुसारच्या एकूण ९० शाळांना रु. १,८०,००,०००/- (रूपये एक कोटी, ऐंशी लाख, फक्त) इतके अनुदान या 
योजनेंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी 
अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपज्ञील या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आळेला उक्त निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीतून (BDS) 
आहरित करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदातील बाबींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून वितरण करण्यास 
याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. शासन निर्णय दि. ०७.१०.२०१५ मधील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / INSTITUTE 
CODE / लायसन्स क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या 
प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक sam वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र 
वेळापत्रकानुसार वेगवेगळया पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा 
परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान 
मंजूर करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत नाहीत याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
होईल याची दक्षता घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर 
करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 

३. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांना अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / 
नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली 
कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संबंधित जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट- ब “ नुसार विहित नमुन्यात शासनास व महालेखापाल कार्यालयास उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांचा अहवाल सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग 
क्र.एयुडी:-१०८२ / दसीआर-९० /८४ / कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ 
घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा 
अहवाल दि. ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत उद्धभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ मध्ये 
नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

५. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत 
सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (२२३५ ए-३४७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. या निधी वितरणासाठी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२२ / प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये वार्षिक अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ४२% टक्केच्या मर्यादेत म्हणजेच रू.०८.४० 
कोटी इतका निधी प्रस्तुत योजनेंतर्गत वितरणासाठी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.वर) उपलब्ध 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


करून देण्यात आला आहे. तदनंतर सुधारीत अंदाजानुसार रू. ९.८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली 
आहे. त्यापैकी रू. ७.६५ कोटी इतकी रक्कम खर्च झाली असून रू. २.१५ कोटी इतका निधी शिल्लक आहे. सदर 
रकमेमधून उक्त रू. १.८० कोटी इतका निधी चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६३/२०२३/व्यय-१, दिनांक २३.३.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२१४९४४०८१४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SHASHANK YASHWANT BARV! 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a08fc2f1 Sbfd4 fe 
d42ec7306bf1e8, postalCode=400032, st=Maharas| 


YASHWANT BARVE 0000000000 य 
(शशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 


cc AN A) 


सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२. महालेखापा 4 (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नाशिक,नंदूरबार, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, औरंगाबाद, 
नागपूर व गोंदिया. 

१४. जिल्हाधिकारी, ठाणे, नाशिक,नंदूरबार,अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, औरंगाबाद, नागपूर, व गोंदिया. 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, नाशिक,नंदूरबार,अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, 
औरंगाबाद, नागपूर, व गोंदिया. 

१६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग. 

१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, नाशिक,नंदूरबार,अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, औरंगाबाद, 
नागपूर व गोंदिया. 

१८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, अकोला, यवतमाळ, 
बुलडाणा, औरंगाबाद, नागपूर व गोंदिया. 

१९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. सर्व संबंधित शाळा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२ / प्र.क्र. ४०/भाग-१/ का.६ दि. 39.03.2023 चे सहपत्र 


अक्र संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष | 
कोकण विभाग, जिल्हा- ठाणे. 
हि . _। अल अमिन एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, संगणक कक्ष तयार करणे. १ 
मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित अल अमिन उर्दु प्राथमिक 
शाळा, मस्तीरा पॅलेस, अमृतनगर, मुंब्रा, 
जि. ठाणे-४००६१२. 
एकूण रूपये- 2,00,000/- 
नाशिक विभाग, जिल्हा- नाशिक . 
| . | देहाती शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, मालगांव, ६२०, | शाळा/खोल्यांमध्ये फरशी बसविणे. शि 
एमएचबी कॉलनी, हजार खोली, मालेगांव, 
जि. नाशिक द्वारे संचालित मरहुम आबिद अली 
जागिरदार उर्दु प्रायमरी स्कुल, रमजानपुरा, द्याने, 
मालेगांव, जि. नाशिक. 
२. | शोख अब्दुल कादिर एज्युकेशन अँन्ड सोडल वेलफेअर | ddu, डेस्क, टेबल,संगणक, 4 
सोसायटी, हजार खोली, मालेगांव, जि. नाशिक द्वारे | प्रिंटर, व इतर शैक्षणिक साहीत्य 
संचालित शेख अब्दुल कादिर प्रायमरी स्कुल, आयशा | खरेदी करणे. 
नगर पोलीस ठाणेजवळ, हजार खोली, मालेगांव, 
जि. नाशिक. 
एकूण रूपये- ¥,00,000/- 
नाशिक विभाग, जिल्हा- नंदूरबार. 
गि . | नगर पालिका शिक्षण मंडळ, नंदूरबार, जि. नंदूरबार | शाळा/खोल्यांची दुरूस्ती करणे, षु 
द्वारे संचालित नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा | छत दुरूस्ती करणे. 
क्र.०५, नंदूरबार, जि. नंदूरबार. 
२. । अशराफभाई मजिदभाई अल्पसंख्यांक विकास | संगणक व प्रिंटर खरेदी करणे. २ 
बहूउद्देशिय संस्था, नवापूर, ता. नवापूर, जि. नंदूरबार 
द्वारे संचालित कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, 
नवापूर, ता. नवापूर, जि. नंदूरबार. 
३. | कारी मौलाना मोहम्मद अय्युब आजमी एज्युकेडान | संगणक, प्रिंटर, स्टील कपाट, da ३ 


सोसायटी, शहादा, जि. नंदूरबार द्वारे संचालित 
नॅशनल उर्दु प्रायमरी स्कुल, लोणखेडा, ता. शहादा, 
जि. नंदूरबार. 


व खुर्ची खरेदी करणे. 


एकूण रूपये-६,००,०००/- 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


अमरावती विभाग, जिल्हा- अकोला. 


| . | बाळापुर मायनारिटी एज्युकेशन अन्ड सोडल वेलफेअर | झेरॉक्स मशिन खरेदी करणे. २ 
सोसायटी, बाळापुर, ता. बाळापुर, जि. अकोला. द्वारे 
संचालित गायगांव उर्दु हायस्कुल, गायगांव, 
ता. बाळापुर, जि. अकोला. 

२. | जिल्हा बाल कल्याण समिती, अकोला, जि. अकोला | संगणक साहीत्य खरेदी करणे. 8 
द्वारे संचालित कर्णबधिर मुलींची शाळा, मलकापुर, 
अकोला, जि. अकोला. 

३. | दि. ब्लाइंड वेलफेअर अँन्ड रिहेंबिलेडान असोसिएडान, | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर खरेदी | 
अकोला, जि. अकोला द्वारे संचालित स्व. कन्नुभाई वोरा | करणे. 
अंध महाविद्यालय, मलकापुर, अकोला, जि. अकोला. 

शि नगर परिषद शाळा, मुतिजापुर, जि. अकोला द्वारे | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण ४ 
संचालित डॉ. झाकीर हुसैन न.प.प्रा. उर्दु शाळा, | करणे. 
घरकुळ कॉलनी, कब्रस्तानजवळ, मुर्तीजापुर, 
जि. अकोला. 

५. | नगर परिषद झाळा, मुतिजापुर, जि. अकोला द्वारे | शाळा-खोलीमध्ये फरशी बसविणे. २ 
संचालित पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय न.प. हिंदी 
प्राथमिक शाळा, नविन घरकुल तलाव परिसर, जुनी 
वस्ती, मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 

६. । नगर परिषद शाळा, मुतिजापुर, जि. अकोला द्वारे | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण 3 
संचालित स्व.सै. अहमदखान नगरपरिषद वरिष्ठ उर्दु | करणे. 
प्राथमिक शाळा, मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 

id SI. इक्बाल सोडल वेलफेअर सोसायटी, अकोट, | डेस्क/ बेच खरेदी करणे. ४ 
जि. अकोला द्वारे संचालित डॉ. इक्बाल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, नवगाजी प्लॉट, अकोट, जि. अकोला. 

८. । नगर परिषद शाळा, अकोट, जि. अकोला द्वारे | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर खरेदी २ 
संचालित नगरपरिषद वरीष्ठ प्राथमिक उर्दु शाळा, | करणे. 
क्र.१, अकोट, जि. अकोला. 

९. । नगर परिषद शाळा, अकोट, जि. अकोला द्वारे | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर, संगणक २ 
संचालित Hepa उर्दु स्कुल, न.प. प्राथ. उर्दु शाळा, | खरेदी करणे व पिण्याच्या पाण्याची 
क्र.३, काजीपुरा, अकोट, जि. अकोला. सुविधा निर्माण करणे. 

fal नगर परिषद झाळा, अकोट, जि. अकोला द्वारे | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर खरेदी १ 
संचालित न.प.उर्दु प्राथमिक शाळा, लकडगंज, | करणे. 
अकोट, जि. अकोला. 

a १. | नगर परिषद शाळा, अकोट, जि. अकोला द्वारे | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर / संगणक ३ 
संचालित शाहिन उर्दु शाळा, न.प.उर्दु शाळा क्र.६, | व लॅपटॉप खरेदी करणे. 
अकोट, जि. अकोला. 

१२. । नगर परिषद झाळा, अकोट, जि. अकोला द्वारे | विद्यार्थ्यासाठी फर्निचर खरेदी २ 


संचालित न.प.वरिष्ठ प्रा. उर्दु शाळा, H.4, अकोट, 
जि. अकोला. 


करणे. 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


१३. 


Req सोशल वेलफेअर मल्टीपर्पज एज्युकेडान 
सोसायटी, अकोट, जि. अकोला द्वारे संचालित 
मो.सईद पटेल उर्दु प्राथमिक शाळा, अकोट, 
जि. अकोला. 


फर्निचर खरेदी करणे. 


a 8. 


ao अजीज एज्युकेहन सोसायटी, अकोट, 
जि. अकोला द्वारे संचालित मो. इम्रान पटेल, उर्दु 
प्राथमिक शाळा, अकोट, जि. अकोला. 


डेस्क/ बेच खरेदी करणे. 


एकूण रूपये-२८,००,०००/- 


अमरावती विभाग, 


जिल्हा- यवतमाळ. 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद शाळा क्र.४, वंजारी फैल, 
यवतमाळ, जि. यवतमाळ. 


संगणक, साप्टवेअर, माईक, 
स्पिकर व अध्यापनाची साधने 
खरेदी . 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद हिंदी उच्च प्राथमिक शाळा 
क्र.११, आठवडी बाजार, यवतमाळ, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, पाण्याची टाको 
बसविणे, व वॉटर फिल्टर खरेदी . 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित डॉ: झाकीर हुसैन नगर परिषद उर्दु उच्च 
प्राथमिक शाळा क्र.१४, अंबीका नगर, यवतमाळ, 
जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित मौळाना मोहम्मद अली जौहर नगर परिषद 
उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१३, आठवडी बाजार, 
यवतमाळ, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे 
dated नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.५,नेर, 
नबाबपुर,वार्ड नं.१६ नेर, जि. यवतमाळ. 


नविन संगणक खरेदी करणे. 


नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.६,नेर, नबाबपूर, 
खिडकीपुरा, नेर, जि. यवतमाळ. 


नविन संगणक खरेदी . 


नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.७, नबाबपूर, 
खिडकीपुरा, नेर, जि. यवतमाळ. 


नविन संगणक खरेदी . 


नूर बहुउद्देशिय महिला शिक्षण संस्था, राणी अमरावती, 
ता. बाभुळगांव, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित नुर उर्दु 
प्रायमरी स्कुल, पोबारू, ले-आऊट, नागपूर रोड, 
जि. यवतमाळ. 


डेस्क/ बेंच खरेदी. 


५ 


नगर परिषद कार्यालय, आणी, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद प्राथमिक उर्दु डिजीटल शाळा 
क्र.५, गांधी नगर, आर्णी, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


P| 8७, 


नगर परिषद कार्यालय, घाटंजी, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा क्र.४, 
घाटंजी, जि. यवतमाळ. 


डेस्क, बेच,टेबल खरेदी 


| 4. 


नगर परिषद कार्यालय, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
द्वारे संचालित अब्दुल राऊफ शाह नगर परिषद उर्दु 
प्राथमिक शाळा, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


१२. 


नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नजर मो. खान, नगर परिषद उर्दु उच्च 
प्राथमिक शाळा क्र.३, किला वार्ड, दारव्हा, 
जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे . 


93. 


नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१, 
पायल, लठ्ठानगर,दारव्हा, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


१४. 


नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उच्च माध्यमिक उर्दु शाळा 
क्र.२, गवळीपूरा, दिग्रज, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर 
खरेदी. व पाण्याची टाकी बसविणे. 


१५. 


नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा क्र.४, 
चांदनगर, दिग्रज, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर खरेदी 
करणे. व पाण्याची टाकी बसविणे. 


१६. 


नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद प्राथमिक उर्दु कन्या शाळा 
दिग्रज, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर खरेदी. 
व पाण्याची टाकी बसविणे. 


१७. 


नगर परिषद कार्यालय, पूसद, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१, 
पुसद, गढी वार्ड, पुसद, जि. यवतमाळ. 


वर्ग-खोल्यामध्ये फरशी बसविणे. 


१ै&& 


नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित तातर शाह नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा 
क्र.१, तातर शाह वॉर्ड, उमरखेड, जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, वॉटर फिल्टर व 
पाण्याची टाकी बसविणे. 


48. 


नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम उच्च प्राथमिक 
शाळा क्र.४, उमरखेड, रहीम नगर, उमरखेड, 
जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुंलर, वॉटर फिल्टर खरेदी 
व पाण्याची टाकी बसविणे . 


नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित अ.गफरशाह नगर परिषद उर्दु उच्च 
प्राथमिक शाळा क्र.२, ताजपुरा वॉर्ड, उमरखेड, 
जि. यवतमाळ. 


वॉटर कुलर, व दोन एल.सी.डी. 
खरेदी. 


२१. 


स्व. अब्दुल कदार पटेल ग्रामीण विकास संस्था, 
चिखलवर्धा,ता.घाटंजी, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित स्व. 
अब्दुल मजीद पटेल उर्दु कला कनिष्ठ महाविद्यालय, 
चिखलवर्धा, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ. 


शाळेच्या खोल्यांची दुरूस्ती करणे. 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


२२. | नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे | संगणक संच खरेदी करणे. ३ 
संचलित हाजी अख्तर खान नगर परिषद उर्दु 
हायस्कुल, गढी वॉर्ड, पुसद, जि. यवतमाळ. 

२३. | गार ए हिरा बहुउद्देशिय संस्था, दिग्रज, जि. यवतमाळ | शाळेच्या खोल्यामध्ये फरशी | 3 
द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज ज्युनिअर कॉलेज, | बसविणे. 
बाभुळगांव, जि. यवतमाळ. 

२४. । आयडीएळ warm सोसायटी, आर्णी, | wee झेरॉक्स मशिन खरेदी | ४ 
जि. यवतमाळ द्वारे संचालित बाबा कंबलपोष उर्दु | करणे. 
हायस्कुल, आर्णी, जि. यवतमाळ. 
एकूण रूपये-४८,००,०००/- 

अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलडाणा. 

| ; नगर परिषद खामगांव, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित | डेस्क बेच खरेदी करणे. १ 
छत्रपती शाहू महाराज नगर परिषद शाळा क्रमांक-१०, 
खामगांव, जि. बुलडाणा. 

२. नगर परिषद चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित | डेसंगणक,प्रिटर तसेच इतर २ 
नगर परिषद मराठी प्राथमिक शाळा क्रमांक-१, | साहीत्य व डेस्क बेंच खरेदी करणे. 
चिखली, जि. बुलडाणा. 

३. नगर परिषद चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित | डेस्क बेच, अध्यापनाची साधणे, | 
स्व. गोंविदराव शेटे नगर परिषद मराठी शाळा क्रमांक- | एल.सी.डी. खरेदी करणे. 

२, चिखली, जि. बुलडाणा. 

४. विदर्भ शिक्षण बहुउद्देशिय व अपंग कल्याण संस्था, | HA, इन्व्हर्टर, संगणक संच व १ 
देऊळघाट, ता.जि. बुलडाणा द्वारे संचालित इकरा उर्दु | एल.ई.डी. खरेदी करणे. 
ज्युनिअर कॉलेज, देऊळघाट, ता. जि. बुलडाणा. 

4. समता बहुउद्देशिय कृषी प्रसारक संस्था, खापरखेड | डेस्क बेच व टेबल खरेदी करणे. ३ 
घुले, ता. लोणार, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित कै. 
हर्षाबाई सदावर्ते माध्यमिक शाळा कोयाळी, 
ता. लोणार, जि. बुलडाणा. 

६. अमन अल्पसंख्याक बहुउद्देशिय संस्था, किन्होळा, ता. | डेस्क बेच व शौक्षणिक साहीत्य 4 
चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित स्व. हाजी | खरेदी करणे. 
रोशनखान उर्दु माध्यमिक विद्यालय, सैलानी नगर, 
भोगावती, ता. चिखली, जि. बुलडाणा. 

छ. हेदरिया मेमोरियल एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर । डेस्क बेच खरेदी करणे व 8 
सोसायटी, अकोला, द्वारे संचालित हेदरिया vg | स्वच्छतागृह, वर्गखोल्या दुरूस्ती 
हायस्कुल, जामोद, ता. जळगांव जामोद, | करणे. 
जि. बुलडाणा. 

टु aor मुनाफ मायनारिटी एज्युकेशन अन्ड | डेस्क बेच खरेदी करणे व २ 


मल्टीपर्पज सोसायटी, पिंपळगांव राजा, जि. बुलडाणा 
द्वारे संचालित गुलशन ए हाफिजा उर्दु हायस्कुल, 
माधनी, ता. खामगांव, जि. बुलडाणा. 


स्वच्छतागृह बांधणे. 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


९. शाळा व्यवस्थापन समिती, नगर परिषद, देऊळगांव | वर्ग खोल्या दुरूस्ती करणे. 4 
राजा, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित नगर परिषद श्री. 
शिवाजी हायस्कुल, (उर्दु विभाग), देऊळगांव राजा, 
जि. बुलडाणा. 

i . |. भास्कररावजी शिगणे एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर | वर्ग-खोल्यामध्ये कलर करणे, 4 
सोसायटी, देऊळगांव राजा, जि. बुलडाणा द्वारे | दुरूस्ती करणे, वर्गखोल्यांमध्ये पंखे 
संचालित आमेना अजीज उर्दु सायन्स ज्युनिअर | बसविणे, वायरींग करणे, इन्व्हर्टर, 
कॉलेज, देऊळगांव राजा, जि. बुलडाणा. OA स्टॅंड, सॉप्टवेअर खरेदी 

करणे. 

११. | अलखिजर शौक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था, | डेस्क बेच खरेदी करणे. १ 
सुलतानपुरा, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा द्वारे 
संचालित न्यू. उर्दु हायस्कुल, रसूलपुर रोड, 
खेळखासा बु. जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा. 

१२. | नगर परिषद चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित | डेस्क बेच खरेदी करणे. शैक्षणिक 4 
राजाभाऊ बोंद्रे नगर परिषद माध्यमिक व उच्च | साहीत्य व प्रयोगशाळा उभारणी. 
माध्यमिक विद्यालय, चिखली, जि. बुलडाणा. 

१३. | SSH महिला मंडळ मलकापूर, जि. बुलडाणा द्वारे | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण २ 
संचालित भगवान महावीर निवासी मुकबधिर विद्यालय, | करणे, शैक्षणिक साहीत्य, पुस्तके 
मलकापूर, जि. बुलडाणा. खरेदी करणे, स्वच्छतागृहाची 

दुरूस्ती करणे, डेस्क बेंच व 
संगणक खरेदी करणे. 
एकूण रूपये-२६,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग, जि. औरंगाबाद. 

‘a ; आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, | इन्व्हर्टर खरेदी करणे. २ 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित निवासी मुकबधिर 
निवासी शाळा, तिडी, ता. वैजापूर,जि. औरंगाबाद. 

२. आकाशा एज्युकेडान सोसायटी, फुनशेवरा, ता. गंगापूर, | संगणक खरेदी करणे. | 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित आकाश मतिमंद 
निवासी शाळा, वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 

३. मुलतानी बहूउद्देशिय शिक्षण संस्था, ताडांबाजार, ता. | संगणक खरेदी करणे. १ 
शिल्लोड, जि. औरंगाबाद, gr संचालित फकीर मो. 
खान sg प्राथमिक शाळा, बाजार गाद्री फुलंब्री, 
ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 

४. छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, जुना | da, डेस्क व टेबल खरेदी करणे. | 


भावसिंगपुरा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे 
संचालित ज्ञापसंपदा प्राथमिक विद्यालय, भावसिंगपुरा, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


षु : 


डॉ. बी.आर.आंबेडकर fer, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित काळुका माता प्राथमिक 
विद्यालय, शोंद्राबन परिसर, ता. जि. औरंगाबाद. 


gaa, डेस्क व टेबल खरेदी करणे. 


फोस्टर डेव्हलपमेट शिक्षण संस्था, एन-५, सिडको, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित फोस्टर 
डेव्हलपमेंट प्राथमिक शाळा, सिडको, शिवाजीनगर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


ग्रंथालय उभारणे. 


गोपिनाथ दलाल बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
कुडालनगर, जालना रोड, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, 
द्वारे संचाळित गोपिनाथ प्राथमिक शाळा, हिनानगर, 
चिकलठाणा, गट नं.२७२, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


प्रोजेक्टर, स्मार्ट टि.व्ही, संगणक 
खरेदी करणे. 


संकल्प शिक्षण आणि सांस्कृती प्रतिष्ठाण, औरंगाबाद, 
सिडको वाळुंज, महानगर-१, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित यडाश्री प्राथमिक शाळा, 
वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


अध्यापनाची साधणे खरेदी करणे. 


विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक व ग्राम विकास मंडळ, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित विश्वकर्मा 
विद्यामंदीर, आकाडावाणीसमोर, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 


संगणक, प्रिंटर व सॉप्टवेअर खरेदी 
करणे. 


शि ०. 


गुरूकुळ शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
हिना नगर, चिकळठाणा, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी करणे. 


| १. 


गुरूकुळ शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित गुरूकुल प्राथमिक 
शाळा, लासूर स्टेशन, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी करणे. 


१२. 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित कै. साहेबराव पाटील 
सुलतानपुरकर विद्या मंदीर, हिना नगर, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 


टेबल, कपाट व खुर्ची खरेदी 
करणे. 


93. 


ues उर्दु एज्युकेशन संस्था, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित मराठी प्राथमिक शाळा, 
देवळाई, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण 
करणे. 


१४. 


मुलतानी बहुउद्देशिय संस्था, तांडा बाजार, 
ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित 
स्व.गंगारामजी माध्यमिक विद्यालय, पिंपळगांव पेठ, 
ता. सिछ़ोड, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क खरेदी करणे. 


१५. 


अजीजुर्रहमान एज्युकेशन सोसायटी, पिशोर, 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचाळित रायभान 
जाधव उर्दु हायस्कुल, पिशोर, ता. कन्नड, 
जि. औरंगाबाद. 


संगणक, बैचेस, डेस्क व झेरॉक्स 
मशिन खरेदी करणे. 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


१६. | सहारा एज्युकेशन व वैद्यकीय सेवा मंडळ, औरंगाबाद, | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण २ 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित साधना पाटील कनिष्ठ | करणे. 
महाविद्यालय, अंधानेर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 

१७. | एकता एज्युकेडानल अँन्ड कल्वरल इंन्स्स्टीटयुट, | ग्रंथालय, पुस्तके खरेदी करणे. शि 
प्लॉट नं.११, एन-१२, डी सेक्टर, सिडको, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित रशिदा बेगम देशमुख 
उर्दु हायस्कुल, मिसारवाडी, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 

१८. | मौलवी अकबरमिया एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी करणे. १ 
सोसायटी, युनुस कॉलनी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, | तसेच शाळा देखभाल दुरूस्ती 
द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक शाळा, गरमपाणी, | करणे. 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
एकूण रूपये-३६,००,०००/- 

नागपूर विभाग, जि. नागपूर. 

| र अंजूमन उर्दु हायस्कुल, हसनबाग, नागपूर, | संगणक, बेच, झेरॉक्स मशिन २ 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम | खरेदी व प्रयोगशाळा उभारणे. 
सदर,नागपूर, जि. नागपूर. 

2. अंजूमन Sg हायस्कुल, किला रोड, महाल, नागपूर, | प्रयोगशाळा उभारणे. ३ 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम 
सदर,नागपूर, जि. नागपूर. 

३. एम. के. आझाद शाळा, गांधीबाग, नागपूर, जि. नागपूर | फर्निचर खरेदी करणे. 4 
द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम सदर,नागपूर, 
जि. नागपूर. 

8. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद हायस्कुल, गांधीबाग, | फर्निचर खरेदी करणे. 4 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी 
इस्लाम सदर,नागपूर, जि. नागपूर. 

4. अंजूमन प्रायमरी स्कुल, किला रोड, महाल, नागपूर, | स्वच्छता गृहाची उभारणी करणे. 3 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम 
सदर,नागपूर, जि. नागपूर. 

६. अंजूमन उर्दु प्रायमरी स्कुल, गांधीबाग, नागपूर, | फर्निचर व प्रोजेक्टर खरेदी करणे. ४ 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम 
सदर,नागपूर, जि. नागपूर. 

9. अंजूमन उर्दु प्रायमरी स्कुल, हसनबाग, नागपूर, | कम्प्युटर, फर्निचर च साऊंड २ 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम सदर, | सिस्टीम खरेदी करणे. 
नागपूर, जि. नागपूर. 

८. अंजूमन प्रायव्हेट आय.टी.आय. नागपूर, जि. नागपूर | छत दुरूस्ती करणे. ५ 


द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम सदर,नागपूर, 
जि. नागपूर. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


९. अंजूमन उर्दु प्रायमरी स्कुल, सदर, नागपूर, | खोल्या दुरूस्ती करणे. 4 
जि. नागपूर द्वारे संचालित अंजूमन हामी इस्लाम सदर, 
नागपूर, जि. नागपूर. 

१०. | रब्बानी प्रायव्हेट, आय.टी.आय. कामठी, नागपूर, | छत दुरूस्ती करणे. १ 
जि. नागपूर. 

११. | उम्मे सलमा WS कॉलेज st सायन्स आर्ट, रशिद | पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे. २ 
नगर, नल साहेब, नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित 
जामीया अरबिया रशिदिया संस्था, नागपूर, 
जि. नागपूर. 

१२. | रशिदिया Sg हायस्कुल, नालसाहेब रोड, नशिदनगर, | झेरॉक्स मशिन खरेदी करणे. ३ 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित जामिया अरबिया 
रशिदिया, नागपूर, जि. नागपूर. 

१३. | बाबु गुणवंतराव राष्ट्रीय विद्यालय, जामगड, नागपूर, | डेस्क, बेंच खरेदी करणे. १ 
जि. नागपूर. 
एकूण रूपये-२६,००,०००/- 

नागपूर विभाग, जि. गोंदिया. 

१. ।!आजाद एज्युकेशन सोसायटी, कुंभारे नगर, गोंदिया, | शाळा खोल्यांमध्ये फरशी बसविणे, ३. 
जि. गोंदिया द्वारे संचालित आजाद उर्दु प्रायमरी स्कुल, | व fied खरेदी करणे. 
कुंभारे नगर, सम्राट अशोक मार्ग, नाना चौक, गोंदिया, 
जि. गोंदिया. 

२. ।आजाद एज्युकेशन सोसायटी, कुंभारे नगर, गोंदिया, | शाळा खोल्यांमध्ये फरशी बसविणे, २. 


जि. गोंदिया द्वारे संचालित आजाद उर्दु हायस्कुल, 
कुंभारे नगर, सम्राट अशोक मार्ग, नाना चौक, गोंदिया, 
जि. गोंदिया. 


व संगणक व पिंटर्स खरेदी करणे. 


एकूण रूपये-४,००,०००/- 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


UTILIZATION CERTIFICATE 
Certificate that an amount of -------------- drawn vide----------- Dated------ under 
Major Head 2234A3%9-39towards Granr-in-Aid from------ --- Treasury was utilized for the 


purpose of “ अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे “ as mentioned in the sanction order 


purpose of ------------------- dated------ of the District Collector,-------- 


Signature of District Collector. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 
“परिशिष्ट-ब “ 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 

मी/आम्ही ल व्हा तीत ती क द क तात आणि 
त्री: 1 य या taea ness असे प्रमाणित करतो की, महाराष्ट्र शासन, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई मार्फत अल्पसंख्याक खाजगी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / अपंग 
शाळा / नगरपरिषद / नगरपालिका/ महानगरपालिका शाळांस पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
आमचा ७७०५५ र ता य री टी या संस्थेच्या 
त सम के के यव द, या शाळेस /कनिष्ठ महाविद्यालयास / अपंग शाळा 
नगरपरिषद/नगरपालिका/ महानगरपालिका ATT TF २०२२ -२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या रु............................ 
(अक्षरी रुपये eles elisa tetas ता सीन ) एवढया अनुदानाचा उपयोग आम्ही खालील प्रयोजनांसाठी 
केला आहे आणि सदर अनुदान ज्या बाबींसाठी मंजूर करण्यात आले होते त्याच प्रयोजनांसाठी खर्च करण्यात आले 
आहे. 


01 कत 


आम्ही असेही प्रमाणित करतो की, सदर खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुनच करण्यात आला आहे. 


अ.क्र पदनाम नाव स्वाक्षरी 
१ अध्यक्ष 
२ सचिव 
३ मुख्याध्यापकप्राचार्य/ 
४ मुख्याधिकारी/गट शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण 
अधिकारी /शिक्षण निरिक्षक/ 


उपशिक्षणाधिकारी/ जिल्हा समाज कल्याण 
अधिकारी वर्ग-१/ सह संचालक, उच्च व 
तंत्र शिक्षण/ 
महानगरपालिका/समाजकल्याण 
अधिकारी/ Brea 

पालक शिक्षण संघटना यांचे अध्यक्ष 


शिक्का- 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०२३/प्र.क्र.४०/का-६, दि ३१.३.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


